कृषि गणना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत 
योजना सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात 
राबविण्याकरीता सदर योजनेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो -२०२०/प्र.क्र.१७४/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १५ जून, २०२० 


वाचा - 

१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-ओ, 
दि.२७.०२.२०२० 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ -३ , दि.१६.०४.२०१९ 

३. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग यांचे पत्र NO.99098-2/ 
2020-ACU, f&.2¢ 04.2020 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/कृ.ग./जागतिक कृषि गणना-२०-२१ /प्रक्र१ 
/१३४५१/२०२०, दि.१.०६.२०२०. 


प्रस्तावना - 


कृषि गणना योजना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याकरिता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. 3 च्या पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेली आहे. 
२. कृषि गणना योजना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेतील १३ अस्थायी पदे दिनांक १ 
मार्च, २०१९ ते ३१ ऑगस्ट,२०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आळेली आहे. 


३. कृषि गणना योजना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेस केंद्र शासनाने दिलेल्या 
प्रशासकिय मान्यतेच्या मर्यादेत व राज्य शासनाच्या सन २०२०-२१ मध्ये मंजूर केलेल्या 
तरतूदीनुसार राज्य शासनाची बाबनिहाय प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिताचा प्रस्ताव कृषि 
आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने प्रस्तुत योजना सन 
२०२०-२१ मध्ये राज्यात राबविण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

कृषि गणना योजना ही १०० टकके केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेकरिता सन २०२०-२१ साठी 
पुढील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार रु.२७५.०० लाख इतक्या रकमेस शासनाची प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः PAA -२०२०/प्र.क्र.१७४/११-ओ 


सन २०२०-२१ 
राज्य शासनाची 
प्रशासकीय मान्यता (रक्‍कम रु. लाखात) 
०१-वेतन 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन खर्च 


8 ५०-इतर खर्च 


40224 


२. प्रस्तुत खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा - 
मागणी क्र. डी-३ 


२४०१- पिक संवर्धन 

१११- कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यिकी 

१०० टक्‍के केंद्र पुरस्कृत योजना 

(००) (१०) जागतिक कृषि गणना, (२४०१ ०९९६) 


३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ५ 

यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 

येत आहे. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांचे अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
१४१/१४३१, दि.१०.६.२०२० व क्र.७५१/व्यय-१,दि.११.६.२०२० च्या अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१५१७४१५११७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sugriv ब्यागा गी: ल 


, $ॉऱ्यीै00100105[1ठ, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e5 


72d4190f9709a817f51, 
D h a p ate serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459¢3cf 
340720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2020.06.16 12:31:55 +05'30' 
(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः PAA -२०२०/प्र.क्र.१७४/११-ओ 


२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. कृषि संचालक (वि.प्र,, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

५. सहाय्यक संचालक (ळेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 

७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२.उप सचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० 032 

93. hai अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० 032 

१४. निवड नस्ती, का.११-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


